उप सचिवांचे पद श्रेणी वाढ करुन सह सचिव पदात 
रुपांतरीत करणे व सदर रुपांतरीत पदावर श्री. 
सो.ना.बागुलळ, सह सचिव यांची नियुक्ती 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप्र-२०२३/प्र.क्र.१६३/आस्था-१, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: २७ जुले,२०२३. 


वाचा: १. सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेशा क्र.उसब-१३२३/प्र.क्र.२२/का.१४, 
दि.२७.०६.२०२३. 
२. कार्यालयीन आदेश, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 

समक्रमांक, दि.३०.६.२०२३. 
शासन निर्णय: सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.२७.०६.२०२३ च्या आदेशांन्वये श्री. 
सो.ना.बागुळ, सह सचिव यांना सह सचिव पदावर या विभागात पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे. 
त्यानुसार संदर्भ क्र.२ येथील विभागाच्या दि.३०.६.२०२३ च्या आदेशांन्वये श्री.सो.ना.बागुल, सह सचिव 
यांना सह सचिव पदावर दि.३०.६.२०२३ (म.नं) पासून रुजू करुन घेण्यात आले आहे. तथापि, या 
विभागात सह सचिवांचे पद उपलब्ध नसल्याने उप सचिव संवर्गातील वेतनस्तर (एस-२५ रु.७८८००- 
२०९२००/- मधील रिक्‍त पद वेतनस्तर (एस-२७ रु.१२३१००-२१५९००) मध्ये श्रेणी वाढ करुन 
दि.०१.०७.२०२३ (म.पू) पासून सह सचिव या पदात रुपांतरीत करण्यात येत आहे. रुपांतरीत झालेल्या 
सदर पदावर श्री. सो.ना.बागुळ, सह सचिव यांची दि.३०.६.२०२३ (म.नं.) पासून पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. सह सचिव पदात श्रेणीवाढ केलेले पद श्री.सो.ना.बागुळ, सह सचिव हे त्या पदावर कार्यरत 
असेपर्यंतच अस्तित्वात राहील, त्यानंतर ते पद आपोआप मूळ पदामध्ये रुपांतरीत व श्रेणी अवनत होईल. 


यी यावरील होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर झालेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 

3. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२८११५५२९१६२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
DI N ES H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTR: 
SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE 
EPARTI 
2.5.4.20=8612f201 1cf8cde3b074d561cd711¢17c6c3fd836 
RAMCHANDRA. sss 
‘Mahi hth 


laharashtr 
INumber=FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B2 
852065E2ACD65F7CEE1828C10091458, 
RAMCHANDRA DINGLE 
Date: 2023.07.28 11:56:28 +05'30' 


(दि.रा.डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप्र-२०२३/प्र.क्र.१६३/आस्था-१, 


२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३. श्री. सो.ना.बागुलळ, सह सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. अवर सचिव (रोख शाखा), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (का.१४), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

उप सचिव (का.सेवा-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

. मा.सचिव यांचे स्वीय सहायक, सा. न्या. व वि.स. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (का.आस्था-१). 


one SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


